Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक १८ ] 


गुरुवार 

ते बुधवार , 

मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


9-8 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) , केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१-६ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही 


संकीर्ण अधिसूचना 


: नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८४८ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अंतर्गत 


आदेश 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - क .२१ - अं.आदेश -२ ९०५-२०२१ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम 
वालदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे कामधेनु सहकारी पशुखाद्य प्रक्रिया प्रकल्प संस्था मर्या . , पिपरी ( मेघे ) र.नं. २३३ या संस्थेचे 


ना - एक -१ ( १५२३ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


विसर्जन करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल . तसेच संस्थेचे निगम निकाय 
म्हणून अस्तित्व संपुष्टात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५-०३-२०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८४ ९ . 


आदेश 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - संस्था नोंदणी रद्द -२ ९१४-२०२१. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम 
वालदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे जवाहर औद्योगिक वसाहत संस्था मर्या . , आर्वी , र.नं. २१८ या संस्थेचे विसर्जन करण्यात येत 
आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल . तसेच संस्थेचे निगम निकाय म्हणून अस्तित्व संपुष्टात 
येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५-०३-२०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५० . 


आदेश 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - क .२१ - अं.आदेश -२ ९२३-२०२१ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम 
वालदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे स्वप्नपुर्ती महिला बेरोजगार स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या . , वर्धा , र.नं. ३०२ या 
संस्थेचे विसर्जन करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल . तसेच संस्थेचे निगम 
निकाय म्हणून अस्तित्व संपुष्टात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५-०३-२०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५१ . 


आदेश 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - क .२१ - अं.आदेश -२ ९३२-२०२१. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम 
वालदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे आत्मशांती मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या . , हिंगणघाट , र.नं. २४४ या संस्थेचे 
विसर्जन करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल . तसेच संस्थेचे निगम निकाय 
म्हणून अस्तित्व संपुष्टात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५-०३-२०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 


दिनांक २५ मार्च २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५२ . 


आदेश 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - संस्था नोंदणी रद्द -२ ९ ८ ९ -२०२१ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम 
वालदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे वर्धा जिल्हा नागरी बँक्स एम्प्लॉईज को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी मर्या . , वर्धा , र.नं. २६४ या 
संस्थेचे विसर्जन करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल . तसेच संस्थेचे निगम 
निकाय 

म्हणून अस्तित्व संपुष्टात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३०-०३-२०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५३ . 


आदेश 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - क .२१ - अंआदेश -२ ९९९ -२०२१ , 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम 
वालदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे महात्मा सहकारी ग्राहक वस्तू भांडार म . दिनकरनगर , ता . सेलू , जि . वर्धा , र.नं. १३ ९ या 
संस्थेचे विसर्जन करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल . तसेच संस्थेचे निगम 
निकाय म्हणून अस्तित्व संपुष्टात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३०-०३-२०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५४ . 


आदेश 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - संस्था नोंदणी रद्द -३०० ९ -२०२१ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम 
वालदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे वर्धा जिल्हा श्री बालाजी ट्रक वाहतूक सहकारी संस्था म . , वर्धा , र.नं. २ ९ ० या संस्थेचे विसर्जन 
करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल , तसेच संस्थेचे निगम निकाय म्हणून 
अस्तित्व संपुष्टात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३०-०३-२०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५५ . 


आदेश 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - संस्था नोंदणी रद्द - ३०१८-२०२१. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम 
वालदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे श्री सुधाकरराव नाईक तलप्रक्रिया व शुद्धीकरण सहकारी संस्था म . , सिंदी , र.नं. २१२ या 
संस्थेचे विसर्जन करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल , तसेच संस्थेचे निगम 
निकाय म्हणून अस्तित्व संपुष्टात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३०-०३-२०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५६ . 


आदेश 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - क .२१ - अं.आदेश - ३०२६-२०२१ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम 
वालदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे श्री साई बहूउद्देशीय बेरोजगार सहकारी संस्था म . , वर्धा , र.नं. ३०० या संस्थेचे विसर्जन 
करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल , तसेच संस्थेचे निगम निकाय म्हणून 
अस्तित्व संपुष्टात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३०-०३-२०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५७ . 


आदेश 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - क .२१ - अं.आदेश - ३०३६-२०२१ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम 
वालदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे सहकार महर्षी बापुरावजी देशमुख सोयाबीन सरकी तेलबीया उत्पादक , विकास व प्रक्रिया 
सहकारी संस्था म . , हिंगणघाट , र.नं. २१४ या संस्थेचे विसर्जन करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले 
असे समजण्यात येईल , तसेच संस्थेचे निगम निकाय म्हणून अस्तित्व संपुष्टात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३०-०३-२०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 
दिनांक 30 मार्च २०२१ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५८ . 


आदेश 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - संस्था नोंदणी रद्द - ३०७४-२०२१ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम 
वालदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे फलोत्पादन कर्मचारी सहकारी पत संस्था म . , वर्धा , र.नं. १३३ या संस्थेचे विसर्जन करण्यात 
येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल , तसेच संस्थेचे निगम निकाय म्हणून अस्तित्व 


संपुष्टात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१-०३-२०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५ ९ . 


आदेश 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - संस्था नोंदणी रद्द -३०८ ९ -२०२१ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम 
वालदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे वर्धा जिल्हा पोलिस कर्मचारी आदर्श ग्राहक भांडार सहकारी संस्था म . , वर्धा , र.नं. १४० या 
संस्थेचे विसर्जन करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल , तसेच संस्थेचे निगम 
निकाय म्हणून अस्तित्व संपुष्टात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१-०३-२०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६० . 


आदेश 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - संस्था नोंदणी रद्द -३० ९९ -२०२१ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम 
वालदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे पोलिस क्लास थ्री मिनिस्ट्रीयल असोसिएशन को - ऑप हाऊसिंग सोसायटी मर्या . , वर्धा , र.नं. 
१४२ या संस्थेचे विसर्जन करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल , तसेच संस्थेचे 
निगम निकाय म्हणून अस्तित्व संपुष्टात येईल , 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१-०३-२०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६१ . 


आदेश 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - संस्था नोंदणी रद्द -३१० ९ -२०२१ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम 
वालदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे कै . आनंदराव घोडमारे सहकारी शेतमाल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या . , वायफळ , र.नं. २१५ 
या संस्थेचे विसर्जन करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल , तसेच संस्थेचे निगम 
निकाय म्हणून अस्तित्व संपुष्टात येईल . 


तसेच कै . आनंदराव घोडमारे सहकारी शेतमाल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या . , वायफळ , र.नं. २१५ या विसर्जित ( नोंदणी रद्द ) संस्थेची स्थावर 
मालमत्ता गट क्र . ७६६ , आराजी २.११ हे . आर याची विल्हेवाट लावण्याकरिता कार्यवाही योग्य दावे , सर्व रेकॉर्ड ( अभिलेख ) व इतर दस्तऐवज 
निबंधकाचेवतीने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ ( १ ) चे परंतुकांतर्गत कै . आनंदराव घोडमारे सहकारी शेतमाल प्रक्रिया 
सहकारी संस्था मर्या . , वायफळ , र.नं. २१५ या संस्थेचे विश्वस्त ( Custodian ) म्हणून श्री . ए . आर . वडे , सहकार अधिकारी श्रेणी - १ यांचे 
अभिरक्षेत व नियंत्रणाखाली राहतील . त्यांनी अधिनियमातील तरतुदीनुसार एक वर्षाचे आंत कार्यवाही पूर्ण करावी . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१-०३-२०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 


ना - एक -२ ( १५२३ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ६-१२ , २०२१ / वैशाख १६-२२ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६२ . 


आदेश 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - संस्था नोंदणी रद्द -३११ ९ - २०२१. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम 
वालदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे विदर्भ शेड्यूल्ड कास्ट टेक्सटाईल को - ऑप सोसायटी मर्या . , हिंगणघाट , र.नं. २४६ या 
संस्थेचे विसर्जन करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल , तसेच संस्थेचे निगम 
निकाय म्हणून अस्तित्व संपुष्टात येईल . 

. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३१-०३-२०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६३ . 


आदेश 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - संस्था नोंदणी रद्द - ३१२२-२०२१. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम 
वालदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे सम्यक संबोधी मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या . , वर्धा , र.नं. २४५ या संस्थेचे 
विसर्जन करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल , तसेच संस्थेचे निगम निकाय 
म्हणून अस्तित्व संपुष्टात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१-०३-२०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६४ . 


आदेश 


क्रमांक जिउनिव - नियमन - संस्था नोंदणी रद्द - ३१२५-२०२१ , 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये व महाराष्ट्र शासन , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल १४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५ - सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गौतम 
वालदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , वर्धा याद्वारे वर्धा जिल्हा अपंगांची सहकारी संस्था मर्या . , वर्धा , र.नं. २४१ या संस्थेचे विसर्जन करण्यात 
येत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन ( नोंदणी रद्द ) झाले असे समजण्यात येईल , तसेच संस्थेचे निगम निकाय म्हणून अस्तित्व 
संपुष्टात येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१-०३-२०२१ रोजी माझ्या सही व कार्यालयाचे मुद्रेसह दिला आहे . 


वर्धा : 
दिनांक ३१ मार्च २०२१ . 


गौतम वालदे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , वर्धा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


